अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, Roots 
प्रमाणे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱयांनी 
करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय चाचण्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय- आयपीएस १६१२/ प्र.क्र.२६ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी , २०१२. 


अखिल भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ हे नियम भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांसाठी, सन २००७-०८ या वर्षापासून लागू करण्यात आलेले आहेत. या नियमांप्रमाणे भारतीय पोलीस 
सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, प्रतिवर्षी करुन घेणे 
बंधनकारक असून, त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाचा सारांश, वार्षिक कार्यमूल्यांकन अहवालासोबत 
जोडणे आवश्यक आहे. यानुसार महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
वैद्यकीय तपासण्या करण्यासंबंधी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे - 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ नुसार भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व 
अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, चालू वर्षी सोबतच्या प्रपत्र "अ" प्रमाणे विभागनिहाय मान्यता 
दिलेल्या नामांकित खाजगी रुग्णालयातून करुन घेणे आवश्यक आहे. 


१. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी तसेच केंद्रीय प्रतिनियुक्‍तीवरील 
अधिकारी ते कार्यरत असलेल्या महसुली विभागातील प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेल्या खाजगी रुग्णालयातून/ 
वैद्यकोय संस्थांमधून, प्रपत्न "ब'"मध्ये नमूद केलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या चालू वर्षी (सन २०११-१२) करुन 
घ्याव्यात. 


२. भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या महसुली विभागासाठी नेमलेल्या रुग्णालयांतून प्रपत्र 
"ब"मध्ये दर्शविलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या करुन घ्याव्यात व रुग्णालयाला वैद्यकीय चाचण्यांसाठी आवश्यक 
असलेली रक्कम प्रथम स्वतः: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी. या शासन 
निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती घेणाऱया अधिकाऱ्यांना, शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी-१०९८/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-३, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००६ अन्वये दर दोन 
वर्षातून एकदा वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती यापुढे देय राहणार नाही. 


3. भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी _१५ फेब्रुवारी , २०१२ ते १५ मार्च, २०१२ या कालावधीतच 


संबंधित रुग्णालयाशी परस्पर संबंध साधून, तपासणीच्या तारखा निश्‍चित करुन घ्याव्यात व परस्पर प्रपत्र "ब" 
मधील सर्व वैद्यकीय तपासण्या करुन घ्याव्यात. 


४. शासनाने वैद्यकीय तपासणीसाठी मान्य केलेल्या प्रपत्र "अ" मधील रुग्णालयांनी, भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा एकत्रित अहवाल, सोबतच्या प्रपत्र "ब" मध्ये, तपासण्या पूर्ण 
झाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (कार्यासन-१) कडे सादर कराबा 
तसेच त्याची एक प्रत संबंधित भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱयालाही दयावी. 


13 धाट% pol-1\ACR\GR-Medical CR लव!" 


sor "ब" मध्ये दर्शविलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या एकाच ठिकाणी व एकाच दिवशी करण्यात येतील. 
परंतु अपवादात्मक प्रकरणी काही कारणास्तव सर्व तपासण्या एका दिवसात करणे शक्य न झाल्यास, लगतच्या 
दुसऱ्या दिवशी त्या करुन घ्याव्यात. भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आणि संबंधित रुग्णालये, यांनी 
तपासणीचा दिनांक व वेळ परस्पर ठरवून घ्यावी. तसेच तपासण्यांसाठीची पूर्वतयारी/आवश्यक खबरदारी सुध्दा 
(९९) रुग्णालयाच्या सल्ल्याने घ्यावी. 


६. वैद्यकीय तपासणीसाठीचा एक दिवस हा कालावधी कर्तव्यकाळ म्हणून समजण्यात येईल. 


७. वैद्यकीय तपासण्यांचा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी समजल्यामुळे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
अन्यथा दौऱ्यावर असतांना, त्यांना त्या दराने (लागू असल्यास) प्रवासभत्ता/ दैनंदिन भत्ता दिला जातो, त्याच 
दराने तो देय राहील. असा प्रवास भत्ता/ दैनिक भत्ता यांचे दर, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार, देय राहील. याबाबतची परिगणना संबंधित वेतन प्रदान करणाऱ्या कार्यालयाने करुन त्यांचे प्रदान 
करावे. 


८. वैद्यकीय तपासणीस जाण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठांना ते सदर तपासणीसाठी 
मुख्यालयात अथवा मुख्यालयाबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये जाणार असल्याबाबतची पूर्व कल्पना देणे आवश्यक 
राहील. 


९. यावरील खर्च, संबंधित अधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरील वेतन व भत्त्यासाठी लागू असलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या-त्या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१०. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९ /सेवा-५ दिनांक १ फेब्रुवारी,२०१२ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


११. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ee Beal ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकारी (पोमसं यांचे मार्फत) 

७. प्रपत्र-अ मधील सर्व खाजगी रुग्णालये 

८. निवड नस्ती 


७.९७ ०-1 (जरे ट्ताटक] CR Format.lwp 


nel निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- आयपीएस-१६१२/प्र.क्र. २६ /पोल-१, दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१२ चे 


सहपत्र 
प्रपत्न " gq" 
अ. महसूली विभाग भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची तपासणी करुन घेण्याकरिता निश्‍चित केलेल्या 
क्र. | आणि त्याखालील रुग्णालयाचे नाव, तपासणीचे दर, संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी क्रमांक 
जिल्हे रुग्णालयाचे नावा । संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी | तपासणीचे 
क्रमांक दर 
१. | मुंबई / कोकण विभाग | बॉम्बे हॉस्पिटल अँड डॉ.आर.व्ही.पाटील, रु.४,१२५/- 
मुंबई, मुंबई उपनगर, | मेडिकल रिसर्च सेंटर । Hos.022-22082486 
ठाणे, रायगड, १२, मरीन लाईन्स, pm eee 
Tortie, सिंधुंदूग | ANE ७०0८२७ 022-22067676.Ext.487 
_डॉ.नरसिंह रेही,वरिष्ठ 
व्यवस्थापक,मार्केटींग. 
Mob. 9820628280 
२. | पुणे विभाग रुबी हॉल क्लिनिक, डॉ श्रीमती सोनिया बासू रु.३,४००/- 
सांगली, सातारा, पुणे, | ४०, ससून रोड, व्यवस्थापक,आरोग्य तपासणी, 
कोल्हापूर, सोलापूर । पुणे-४११ ००१ Mob - 9822765006 
। -9561137766 
Hos.- 020-26123391 
३. | नागपर विभाग शुअस्टेक (जुने अपोलो) । डॉ हेमा ढोबळे , प्रशासक, । रु.३,५३०/- 
नागपूर, भंडारा, हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर | Mob.-9890188853 
चंद्रपूर, गोंदिया, लिमीटेड, Hos.-0712-6636800/01 
गडचिरोली, वर्धा १३-ए, बॅनर्जी मार्ग, व 2 
नती eee -6640543 
, -४४००१२ 
ऑरेज सिटी हॉस्पिटल | श्री.सुनिल मोरे. रु.३,५३०/- | 
अँड रिसर्च इन्स्टीट्युट | ,संचालक(प्रशासन) 
| १९,पांडे लेआऊट,वीर  । ॥॥ळ.-9373217800 
सावरकर चोक,नागपूर- | श्रीमती प्रिया शशी,जनसंपर्क 
वाढल र अधिकारी 
Mob.947233910 
Hos.0712-223843 1/6634 
| 800 By 
४. | नाशिक विभाग सुयश मेडीकल फाऊंडेशन | डॉ.हेमंत ओस्तवाल, रु.२,८००/- 
नाशिक, धुळे, प्रा. लि., सुयश व्यवस्थापकीय संचालक | 
जळगांव, नंदुरबार, हॉस्पिटल, Mob.-9422258777 | 
अहमदनगर अहिल्याबाई होळकर मार्ग, | Hos.-0253-2318990 
Se ee ee ee महामार्ग बस स्टँड शेजारी, 0076007000, 
मुबई 0253-2318993 
मुंबई नाका, नाशिक. 


D:\new pol-]\ACR\GR-Medical CR Format. Jwp 


५. | अमरावती विभाग 
अमरावती, यवतमाळ, 
अकोला, बुलढाणा, 
वाशिम 


हायटेक क्रिटिकल केअर 
अँड बोन्डे हॉस्पिटल, 
राजापेठ, अमरावती 


डॉ.अभिजित देशमुख, 
संचालक, 
Mob.-9823070847 
Hos.-0721-2676416 
0721-2566874 


रु.४,५००/- 


६. | औरंगाबाद विभाग 
औरंगाबाद, बीड, 
जालना, परभणी, 
नांदेड, हिंगोली, लातूर, 
उस्मानाबाद 


बै 
डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, 


गजानन मंदीर, गारखेडा, 
औरंगाबाद-४३१००५ 


श्री.एम.एस.धर्माधिकारी, 
प्रशासकीय अधिकारी, 
Mob.-9822435516 
Hos.0240-2331195 
0240-2321239 
Fax.0240- 2341849 


| रु.३,३५०/- 


9५५७५ 00-1१५(२१५(२-॥ट्ताट्वा CR Format.lwp 


शासन निर्णय क्रमांक-आयपीएस-१६१२/प्र.क्र. २६ /पोल-१, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१२ चे सहपत्र 
yoy ett 


Annexure 
Form IV 
[See rule 3] 


The All India Service [Performance Appraisal Report] Rules, 2007. 


PROFORMA FOR HEALTH CHECKUP FOR IPS OFFICERS 


Date:- 


Name Age Sex: M/F 
Height Weight Chest Expansion 


Brief clinical history, if any : 


I: Examination 
A. General Physical Examination 
B. Systemic Examination 
C. Hearing 
D. Vision 


II: Investigations 


Haemogram 
Hb % 
TLC 
DLC 


Peripheral Smear 


Blood Sugar 
F 


D:\new pol-I\ACR\GR-Medical CR Format. lwp 


फे. >. 

Lipid Profile 
Total Cholesterol 
HDL Cholesterol 
LDL Cholesterol 
VLDL Cholesterol 
Triglyceride 


Liver Function Test 
Total Bilirubin 
Direct Bilirubin 
Indirect Bilirubin 
SGOT 
SGPT 
ALK Phosphatase 
S Protein 

Albumin 
Globulin 


Kidney Function Test 


Urea 

Creatinine 

Uric Acid 

Electrolytes 
Nat 
K 
Calcium 


Inorganic Phosphates 
Cardiac Profile 
CPK 
CK-MB 
LDH 


Ponew pol- FL ACR\GR-Medical CR Format lwp 


SGOT 


Urine 


Routine 
Sugar 
Albumin 


E.C.G. 


X-ray Chest 


Ultra Sound Abdomen 


Hearing 


Vision 


Physical Efficiency Test 


Any other investigation 


Advice 


Microscopic 


B: Medical Report of the Officer 


Haemoglobin level of the 
officer 


Normal / Low 


Blood Sugar level 


Satisfactory / Normal / High / Low 


Cholesterol level of the 


officer 


Normal / High / Low 


Liver functioning 


Satisfactory / Normal / Dysfunctioning 


4 5 


Kidney Status 


Normal / Both-one kidney not functional 
optimally 


6 


Cardiac Status 


Normal / Enlarged / Blocked / Not normal. 


D:\new pol-!\ACR\GR-Medical CR Format.lwp 


7 | BMI (Body Mass Index) Normal / Enlarged / Blocked / Not normal. 
8 Endurance Test Excellent / Normal / Low 


C: Summary of Medical Report (Copy to be attached to PAR) 


1 | Physical Fitness Excellent / Fit / Unfit 


2 | Overall Health of the officer | Excellent / Very Good / Good / Average 


3 | Any other remarks based on 
the health medical check up 
| of the officer. 


| 4 | Whether Fit for Field Duty Yes / No 


Date: Signature of the Medical Authority 
Designation 


